आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या 
व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करणेबाबतची योजना 
नव्याने सुरु करणे.....माहे एप्रिल, २०२४ व जुले, २०२४ 
या महिन्यांचा निधी वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२४/प्र.क्र.५८/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२.०५.२०२४. 
संदर्भः: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १४/०२/२०१८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १५/११/२०१८ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. ०३/०७/२०१८ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. ३१/०७/२०२० 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, 
दि.२८/०७/२०२२ 
६)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक बीयुडी १४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, 
दि.२५/०५/२०२३ 
७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१/०४.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या दि.२५.०६.१९७५ ते दि.२१.०३.१९७७ या आणीबाणी कालावधीत 
लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या frat व डी.आय.आर. अंतर्गत सामाजिक व राजनैतिक कारणासाठी कारावास 
भोगलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासाठी बंदिवास/कारावास कालावधीनुसार त्यांना 
रु.१०,०००/- अथवा रु.५,०००/- व त्यांच्या पश्चात पती/पत्नीस निम्मे मासिक मानधन अनुज्ञेय आहे. 
सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरीता, मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२ सामाजिक सुरक्षेखाळील निवृत्तिवेतन, (००) (०५) 
आणिबाणीच्या कालावधीत लोकझशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च 
(२२३५ सी २०५) या लेखाश्ीर्षाखाली रु.५०,६३,४६,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 
सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाकडून एप्रिल, २०२४ ते 
जुले, २०२४ या चार महिन्यांकरिता रु.३२,०१,७६,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्रात झालेला आहे. सदर निधीपैकी या योजनेतील पात्र लाभार्थींना 
अनुज्ञयतेनुसार (रु.१०,०००/- ५,०००/- २,५००/-) याप्रमाणे माहे एप्रिल, मे, जुन, जुलै २०२४ या कालावधीसाठी 
मानधन देय करण्याकरिता रु.१३,००,४०,०००/-इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्या वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” या योजनेतंर्गत पात्र लाभार्थीना मानधन वितरीत करण्याकरिता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२४/प्र.क्र.५८/स्वासैक-१ 


प्राप्त रु.३२,०१,७६,०००/- इतक्या निधीपैकी रु.१३,००,४०,०००/- (रुपये तेरा कोटी चाळीस हजार फक्त) 
इतका निधी माहे एप्रिल, मे, जुन, जुलै २०२४ या कालावधीतील नियमित मानधन देय करण्याकरिता या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत 
करण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थीना मानधन वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अद्ययावत 
अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 
ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. 
३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२ सामाजिक सुरक्षेखालील निवृत्तिवेतन, (००) (०५) आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्यी ५० इतर खर्च (2234 सी 204) या 
लेखाशीर्षाखालळी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाजीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥०॥॥७॥०5॥॥०.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०५०२११२३२९८८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KISHOR BALIRAM NANVARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
fc 


fb3cbcb04011b094c0c03933b517a839feb% 


64184c7f85f5adb9, postalCod 100032, st=Maharashtre 
‘ialN 10९ -2C5D8A2C16BC0D3779E84FEFC316A16497391C87 
251547B9A0338E4A70D535BD, ‘KISHOR BALIRAM NANVARE 
Di 2024.05.02 11:35:36 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 

०१.मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
०२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

०३.मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

०४.मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०५.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
०६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
०७.सर्व विभागीय आयुक्त. 

०८.सर्व जिल्हाधिकारी. 

०९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२४/प्र.क्र.५८/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२४/प्र.क्र.५८/स्वासैक-१, दिनांक : ०२.०५.२०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अक्र. | जिल्हयाचे नाव लाभार्थी लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणारे मानधन माहे एप्रिल,मे, जून व जुले- 
संख्या रु.१०,०००/५,०००/२,५०० प्रमाणे २०२४ करीता निधी वितरण 
रुपये 
Za 2 3 8 4 
a मुंबई हहर ४१ ३,८५,०००/- १५,४०,०००/-- 
२ मुंबई उपनगर १२८ १०,९०,०००/- ४३,६०,०००/- 
३ ठाणे १३५ ९,५५,०००/- ३८,२०,०००/- 
8 पालघर | 990 9,99, 400/- 39,90,000/- 
4 रायगड BQ 3,819,400/- 93,20,000/- 
द रत्नागिरी ८७ ७,३२,५००/- २९,३०,०००/- 
७ सिंधुदुर्ग Gy ¥,40,000/- १८,००,०००/- 
८ नाशिक ट्रे ५,८२,५००/- २३,३०,०००/- 
र जळगाव २११ १६,३५,०००/- ६५,४०,०००/- 
| 9 | धुळे ३९ 3,04,000/- 92,20,000/- 
| a9 | नंदुरबार ३७ २,७०,०००/- १०,८०,०००/- 
१२ अहमदनगर १४५ १०,५२,५००/- ४२,१०,०००/- 
१३ पुणे Ge 88,24,000/- १,९७,००,०००/- 
१४ सातारा ७० ३,७७,५००/- १५,१०,०००/- 
१५ सांगली ९७ ७,२०,०००/- २८,८०,०००/- 
१६ सोलापूर gd ४,५०,०००/- १८,००,०००/- 
१७ कोल्हापूर | 990 ६,६५,०००/- २६, ६०,०००/- 
१८ | छत्रपती संभाजीनगर १५३ १०,५५,०००/- ४२,२०,०००/- 
१९ जालना ६२ ३,३०,०००/- १३,२०,०००/- 
२० बीड ६५ ५,८०,०००/- २३,२०,०००/- 
२१ नांदेड ११४ ८,४५,०००/- ३३,८०,०००/- 
२२ हिगोली १७३ १३,४०,०००/- ५३,६०,०००/- 
२३ परभणी ४२ ३,६७,५००/- १४,७०,०००/- 
२४ लातूर ११६ ८,८०,०००/- ३५,२०,०००/- 
२५ धाराशिव ३३ २,०५,०००/- ८,२०,०००/- 
२६ अमरावती ९५ ७,५२,५००/- 30,490,000/- 
२७ बुलढाणा 8६७ २७,१२,५००/- १,०८,५०,०००/- 
२८ यवतमाळ ८१ ५,९२,५००/- २३,७०,०००/- 
२९ अकोला ९५ ७,९५,०००/- ३१,८०,०००/- 
३० वाशिम | 9 ८५,०००/- ३,४०,०००/- 
३१ नागपूर ४३२ ३७, ६०,०००/- १,५०,४०,०००/- 
३२ वर्धा १३४ १०,८७,५००/- ४३,५०,०००/- 
३३ भंडारा YQ 3,§0,000/- 98,80,000/- 
३४ गोंदिया 2 2,22, 400/- ८,९०,०००/- 
३५ चंद्रपूर १०७ ८,२०,०००/- ३२,८०,०००/- 
एकुण ४४८२ ३,२५,१०,०००/- १३,००,४०,०००/- 


KISHOR BALIRAM 
NANVARE 


Digitally signed by KISHOR BALIRAM NANVARE. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 


aéaf0afbSchcb04011b094¢0c0393365172839feb4c64184c7IB5FSadb9, 
1032, st=Maharashtra, 


004 
/=2C5D8A2C16BCOD3779ER4FEFC316A16497391C87251547B9A0338E4A 
.=KISHOR BALIRAM NANVARE 

(02 11:35:56 +05'30' 


(किशोर ब.ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


